राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, 
अमरावती येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेले 
श्री. प्र. र. पुनसे, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र.१२२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा: १) या विभागाचा शासन आदेशा HATH एएससी १५१८/प्र.क्र.१५९/१४-अ, दि. १०-०४-२०१९. 
२) या विभागाचा शासन आदेशा क्रमांक एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दि. १८-०२-२०२१. 
३) कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ अमरावती यांचे पत्र क्र. रामाआ/ अमरावती/ 

प्र.क्र. २८/२०२०/जा.क्र.२५५५/२०२२, दि. ०२-०८-२०२२. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १०-०४-२०१९ च्या आदेशान्वये श्री. प्र.र.पुनसे, सहायक कक्ष 
अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय यांच्या सेवा १ (एक) वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने राज्य 
माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 
श्री. पुनसे हे दिनांक ०१-०६-२०१९ पासून राज्य माहिती आयोग, अमरावती कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत आहेत. तद्नंतर श्री. पुनसे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. १८-०२-२०२१ च्या 
आदेशान्वये २ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. श्री. पुनसे यांचा ३ वर्षाचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
दिनांक ३१-०५-२०२२ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 
२. संदर्भाधिन क्र. ३ येथील दि. ०२-०८-२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती 
आयोग, खंडपीठ अमरावती यांनी श्री. पुनसे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस १ वर्ष मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी 
आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/का.१२, दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात आली आहे:- 
परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 
द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 
संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
४. वर परिच्छेद ३ मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार श्री. प्र.र. पुनसे, सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस दि. ०१-०६-२०२२ पासुन पुढे १(एक) वर्ष म्हणजेच चौथ्या वर्षासाठी दि. ०१-०६-२०२२ 
ते दि. ३१-०५-२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 
असतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र.१२२/१४-अ 


६. श्री. प्र.र.पुनसे, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी महसूल व वन विभाग 

आणि सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन ६ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 

७. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२०१५५२५५५४०७ असा आहे. सदर शासन आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


VINAYAK 
BABURAO MANE #2 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


31429639494 तर्हा. 
0९२5400032, st=Maharashtra, 


प्रति, 
श्री. प्र.र.पुनसे, सहायक कक्ष अधिकारी (राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ अमरावती कार्यालयामार्फत) 


प्रत, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 

३. उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, विश्रामभवनाजवळ, भातकुली 
तहसिल परिसर, जि. अमरावती-४४४६०२ 

३. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सहसचिव/उपसचिव, (कार्यासन-६),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


